भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील 
कनिष्ठ भूवैज्ञानिक गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची तात्पुरती जेष्ठतासूची 
(दिनांक १/१/२०१६ ते दिनांक १/१/२०२३ 
पर्यंत) शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.५९/पापु-१५ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ०८ मे, २०२४ 


वाचा :- 
शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना- 
०२२३/प्र.क्र.५९/पापु-१५ दिनांक १८ जुले, २०२३ 

शासन शुध्दीपत्रक :- 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील कनिष्ठ भूवैज्ञानिक गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०१६ ते दिनांक ०१.०१.२०२३ पर्यंतची तात्पुरती अंतिम जेष्ठतासूची संदर्भाधीन 
शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील श्री. एस. 
एम. पाटील, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचे दिनांक ०१.०१.२०१६, दिनांक ०१.०१.२०१७, दिनांक 
०१.०१.२०१८, दिनांक ०१.०१.२०१९, दिनांक ०१.०१.२०२०, दिनांक ०१.०१.२०२१, दिनांक 
०१.०१.२०२२, दिनांक ०१.०१.२०२३ या जेष्ठता सूची वर्षातील अनुक्रमे ४१, ३३, २९, २३, १९, १६, 
११, ९ हे जेष्ठता क्रमांक निरंक ठरविण्यात येत आहे तसेच त्यांच्या जेष्ठतेच्या दिनांकात व जेष्ठता 
क्रमात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


जेष्ठतासूची वर्ष | अधिकाऱ्याचे | नियम ३ कनिष्ठ जेष्ठतेचा । सुधारित | सुधारित जेष्ठता दिनांक व 


नाव (२)(ब) भूवैज्ञानिक सुधारित जेष्ठता | क्रमांकानुसार जेष्ठता सूचीतील 
नुसार पदावरील दिनांक क्रमांक आताचे स्थान 
जेष्ठता जेष्ठतेचा 
क्रमांक दिनांक 


दि.०१.०१.२०१६ 


श्री. एस. 
एम. पाटील 


४१ 


०८.०८.२००० 


३०.०५.२००८ 


92-3] 


3.02 वरील श्रीम. शिल्पा 
जनक यांच्या नंतर 


अ.क्र.७३ वरील श्रीम. तेजस्विनी 
देशमुख यांच्या यांच्या अगोदर 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.५ ९/पापु-१५ 


क्र. | जेष्ठतासूची वर्ष | अधिकाऱ्याचे | नियम ३ कनिष्ठ जेष्ठतेचा । सुधारित | सुधारित जेष्ठता दिनांक व 
नाव (२)(ब) भूवैज्ञानिक सुधारित जेष्ठता | क्रमांकानुसार जेष्ठता सूचीतील 
नुसार पदावरील दिनांक क्रमांक आताचे स्थान 
जेष्ठता जेष्ठतेचा 
क्रमांक दिनांक 
अ.क्र.६४ वरील श्रीम. शिल्पा 
एस त 
देशमुख यांच्या यांच्या अगोदर 
अ.क्र.५८ वरील श्रीम. शिल्पा 
श्री. एस. जनक यांच्या नंतर 
३ | दि.०१.०१.२०१८ पंत पातले... शि वतत serra बेत १६ क eg ee oe 
देशमुख यांच्या यांच्या अगोदर 
अ.क्र.५३० वरील श्रीम. शिल्पा 
श्री. एस. जनक यांच्या नंतर 
है | विद ही? एम. पाटील nae ब क ह| ae अ.क्र.५१ वरील श्रीम. तेजस्विनी 
देशमुख यांच्या यांच्या अगोदर 
अ.क्र.४५ वरील श्रीम. शिल्पा 
५ | दि.०१.०१.२०२० गीत १९ |०८.०८.२००० | ३०.०५.२००८ | ४५-अ क 
एम. पाटील अ.क्र.४६ वरील श्रीम. तेजस्विनी 
देशमुख यांच्या यांच्या अगोदर 
अ.क्र.४२ वरील श्रीम. शिल्पा 
श्री. एस. जनक यांच्या नंतर 
ह) (02) एम. पाटील ™ द dad हतती अ.क्र.४३ वरील श्रीम. तेजस्विनी 
देशमुख यांच्या यांच्या अगोदर 
अ.क्र.३७ वरील श्रीम. शिल्पा 
श्री. एस. जनक यांच्या नंतर 
| दवी ल लारे एम. पाटील ्ि तण त य य | रती अ.क्र.३८ वरील श्रीम. तेजस्विनी 
देशमुख यांच्या यांच्या अगोदर 
अ.क्र.३५ वरील श्रीम. शिल्पा 
श्री. एस. जनक यांच्या नंतर 
त क. एम. पाटील ; aD a a अ.क्र.३६ वरील श्रीम. तेजस्विनी 
देशमुख यांच्या यांच्या अगोदर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.५ ९/पापु-१५ 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५७५/.गीचीवा9590॥.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०५०८११०८०११८२८ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI PAWAR 
G A N F S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 


SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e91 
N | VR U TT | 7ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=1325A2533F628572438B5FB71 


1C805DE49788678B97015BBOCAC990E3B375 
423, cn=GANESH NIVRUTTI PAWAR 


Date: 2024.05.08 16:19:16 +05'30' 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 

२. उप सचिव (कार्या. १२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (सर्व) 

४. प्रशासन अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 

५. सहाय्यक भूवैज्ञानिक सर्व, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा 

६. कनिष्ठ भूवैज्ञानिक सर्व, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा 

७. निवडनस्ती (कार्या. पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


